पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध 
कार्यालयातील ७६,००६ अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीटीई ३११५/प्र.क्र.८३/पोल-३ 
मंत्रालय, जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ५ मार्च, २०१५ 


वाचा 


नि 
२ 


3 
8 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११४/१२०/ प्र.क्र.१५/पोल-३, दिनांक 3 मार्च २०१४ 

शासन निर्णय, गृह विभाग.क्र.सीटीई-३११४/प्र.क्र.१६/पोळ-३, दिनांक ३ मार्च २०१४ 

शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११४/प्र.क्र.२०/पोल-३, दिनांक ३ मार्च २०१४ 

शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११४/प्र.क्र.२२/पोल-३, दिनांक ३ मार्च २०१४ 

शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११४/प्र.क्र.२३/पोल-३, दिनांक ३ मार्च २०१४ 

शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११४/प्र.क्र.२४/पोल-३, दिनांक ३ मार्च २०१४ 

शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११४/प्र.क्र.२५/पोल-३, दिनांक ३ मार्च २०१४ 

शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११४/प्र.क्र.२६/पोल-३, दिनांक ३ मार्च २०१४ 

शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११४/१२६५/प्र.क्र.२७/पोल-३,दिनांक ३ मार्च २०१४ 

शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१५/प्र.क्र.५/१५/वित्तीय सुधारणा-१, 

दिनांक २० फेब्रुवारी २०१५ 

११) पोलीस महासंचालक, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-पोमसं/२६-ब/विपोमनि/रारापोबल/अपमुवा/ 
५९/२०१२, दिनांक २३ जानेवारी २०१५ 

१२) पोळीस महासंचालक, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-पोमसं/२६-ब/६१४३/११०२१-पाचवा टप्पा/ 
मुवा/१४२/२०११, दिनांक १८ डिसेंबर २०१४ 

१३) पोळीस महासंचालक, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-पोमसं/२६-ब/६१४३/११०२१/चौथा टप्पा/ 
४१/२०१०, दिनांक १८ डिसेंबर २०१४ 

१४) पोलीस महासंचालक, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-पोमसं/२६-ब/६१४३/११०२१/पहिला टप्पा/ 
२६/०६, दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ 

१५) पोलीस महासंचालक, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-पोमसं/२६-ब/६१४३/मुवा/११०२१/तिसरा 
टप्पा/०३/२००९, दिनांक ५ डिसेंबर २०१४ 

१६) पोळीस महासंचालक, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-पोमसं/२६-ब/६१४३/१९८३१ पदे/५८/ 
२०१४, दिनांक ५ डिसेंबर २०१४ 

१७) पोलीस महासंचालक, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-पोमसं/२६-ब/६१४३/मुवा/विअ/६/०७, 


9 
¢ 


र 
Go 


YS YS YH YF Ye Tl > Arh Tr ——( 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३११५/प्र.क्र.८३/पोल-३ 


दिनांक २३ जानेवारी २०१५ 


१८) पोलीस महासंचालक, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-पोमसं/२६-ब/६१४३/१९८३१ पदे/५८/ 


२०१४, दिनांक ३ डिसेंबर २०१४ 


१९) पोळीस महासंचालक, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-पोमसं/२६-ब/६१४३/लेखा अधिकारी/१४८/ 
२००६८/ठाणे शाहर/६/२००५, दिनांक २ जानेवारी २०१५ 


झासन निर्णय 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध कार्यालयातील खालील 


६५,५६४ अस्थायी पदांना, गृह विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक-१ ते ९ येथील दिनांक ३ मार्च २०१४ च्या 


शासन निर्णयान्वये दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. 


अ. पदनिर्मिती केलेल्या एकूण पदांची मागील मुदतवाढ दिलेल्या 

क्र शासन निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक निर्मिती शासन निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक 

णि गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३१०९/ १,००७ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीइ-३११४/ 
२५१/प्र.क्र.८५/पोल-३, दिनांक ८ डिसेंबर २०१० १२०/प्र.क्र.१५/पोल-३, दिनांक ३ मार्च २०१४ 

२ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३११०/ ८,४५० | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३११४/ 
प्र.क्र.४२८/पोल-३, दिनांक १५ जून २०११ व २५ जुलै /प्र.क्र.१६/पोल-३, दिनांक ३ मार्च २०१४ 
२०११ 

३ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३१०९/ ७,६६३ | ग्रह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३११४/ 
८३६/प्र.क्र.३४०/पोल-३, दिनांक ३१ डिसेंबर २००९ /प्र.क्र.२०/पोल-३, दिनांक ३ मार्च २०१४ 

४ । गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-अपीओ-३६०५/ ८,६९२ | ग्रह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३११४/ 
प्र.क्र.३(आओ/पोल-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी २००६ /प्र.क्र.२२/पोल-३, दिनांक ३ मार्च २०१४ 

५ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३१०८/ ९,६२७ | ग्रह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३११४/ 
६९७/प्र.क्र.२८४/पोल-३, दिनांक ७ ऑगस्ट २००८ /प्र.क्र.२३/पोल-३, दिनांक ३ मार्च २०१४ 

६ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३१०६/ ९,७२१ | ग्रह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३११४/ 
१२१४/प्र.क्र.३११/पोल-३, दिनांक १४ जून २००७ /प्र.क्र.२४/पोल-३, दिनांक ३ मार्च २०१४ 

७ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-अपीओ-३१०६/ ४४२ | ग्रह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३११४/ 
प्र.क्र.२२७/पोल-३, दिनांक २१ ऑगस्ट २००६ /प्र.क्र.२५/पोल-३, दिनांक ३ मार्च २०१४ 

८ । सन २००६ पूर्वी निर्माण करण्यात आलेली सर्व पदे १९,८३० | ग्रह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीइ-३११४/ 

/प्र.क्र.२६/पोल-३, दिनांक ३ मार्च २०१४ 

९ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३१०६/ १३१ | ग्रह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीइ-३११४/ 
प्र.क्र.२९५/पोल-३, दिनांक ११ ऑक्टोबर २००६ १२६५/प्र.क्र.२७/पोल-३, दिनांक ३ मार्च २०१४ 

ia ० | qe विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-अपीओ-३१११/ १०,४४३ | नव्याने पदे निर्माण झाली असल्याने, यावर्षी 
प्र.क्र.१०७(आओ/पोल-३, दिनांक ४ मार्च २०१४ मुदतवाढ द्यावयाची आहे. 

| a 17) ७६,००६ Poo) ne 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३११५/प्र.क्र.८३/पोल-३ 


२. आता पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध कार्यालयातील वर 


तक्त्यात नमूद केलेल्या अ.क्र.१ ते १० येथील एकूण ७६,००६ अस्थायी पदांना दिनांक १ मार्च २०१५ते 


२९ फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत खाळील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत 


आहे. 


१) सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त पदे वगळून उर्वरित पदांना मुदतवाढ देण्यात यावी. तसेच 


पदे ज्या कारणास्तव ज्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर केली आहेत, त्याचे पालन 


करण्यात यावे. 


२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १० 


सप्टेंबर २००१ आणि क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२/२००४/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १९ ऑगस्ट 


२००४ नुसार पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करुन कार्यालयाचा सुधारित 


आकृतीबंध उच्चस्तरीय सचिव समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्याबाबतचा प्रस्ताव 


तात्काळ शासनास सादर करण्यात यावा. 


३) दिनांक २९ फेब्रुवारी २०१६ पूर्वी पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास, वरील अस्थायी 


पदांना त्या पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी 


यांच्या वेतन व भत्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यास संबंधित कार्यालयाची जबाबदारी राहिल. 


४) गृह विभागाच्या क्र.सीटीई-३११५/प्र.क्र.२/पोल-३, दिनांक २ जानेवारी २०१५ च्या पत्रातील 


माहितीसह यापुढील मुदतवाढीचा एकच प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. 


३. सदरचा खर्च खालील संबंधित लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१५-१६ या 


वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


१) मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोलीस, (००) १०९ जिल्हा WAT (00)(09) जिल्हा पोळीस बल 


(२०५५६५०१६८) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३११५/प्र.क्र.८३/पोल-३ 


२) मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोलीस, (००) ००३ शिक्षण व प्रशिक्षण, (००)(०१) पोलीस प्रशिक्षण 
विद्यालये (२०५५००२३) 
३) मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोलीस, (००) ००१ संचालन व प्रशासन, (00)(09) पोलीस 


निरीक्षणालय (२०५५००१४) 


४) मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोलीस, (००) १०१ गुन्हे अन्वेषण व दक्षता, (००)(०४)गुप्तवार्ता 


विभाग (२०५५०४३५) 


५) मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोळीस, (००) १११ रेल्वे पोळीस (00)(03) रेल्वे पोलीस (दत्तमत) 


(२०५५०४४४) 


६) मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोळीस, (००) १०१ गुन्हे अन्वेषण व दक्षता, (००)(०३) 


लाचलुचपत विरोधी केंद्र (२०५५ ००५२) 


७) मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोलीस, (00) १०१ गुन्हे अन्वेषण व दक्षता, (00)(04) दहडतवाद 
विरोधी (२०५५०५७१) 


८) मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोलीस, १०८ राज्य मुख्यालय पोलीस, (०२)(०१) शहर पोलीस- 


आस्थापना (२०५५००९७) 

९) मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोळीस, ११२ बंदर पोलीस, (००)(०१) नदी, बंदर व सागरी 
पोलीस (२०५५०२५७) 

१०) मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोलीस, (००) ११८ विशेष सुरक्षा गट, (००) (०१) भारत राखीव 


बटालियन (२०५५०४७१) 


४. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि/प्र.क्र.५/१५/वित्तीय सुधारणा-१ दिनांक २० 


फेब्रुवारी २०१५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३११५/प्र.क्र.८३/पोल-३ 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २० १५०३०५१५१५२७७०२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by KADAM 


KA D A M DATTATRAY HANMANT 


DN: CN = KADAM 
DATTATRAY HANMANT, C = 

DATTAT RA IN, S = Maharashtra, O = 7 
GOVERNMENT OF 

H A N M A N T MAHARASHTRA, OU = HOME 
DEPT,CID - 918120 
Date: 2015.03.05 16:10:38 
+05'30' 

द.ह.कदम 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, वरळी, मुंबई. 

३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोळीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई. 
४. समादेशक, गृहरक्षक व नागरी संरक्षण दल, मुंबई. 

५. महासंचालक व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई. 
६. सर्व अपर पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

७. सर्व पोलीस आयुक्‍त. (लोहमार्गसह) 

८. सर्व विशोष पोलीस महनिरीक्षक. 

९. पोलीस महानिरीक्षक (नक्षलग्रस्त विरोधी अभियान), नागपूर 

१०.सर्व पोलीस उपमहानिरीक्षक. 

११.सर्व पोलीस अधिक्षक. (लोहमार्गसह) 

१२.सर्व पोलीस प्रशिक्षण विद्यालये. 

१३.सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल. 

१४.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
१५.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१६.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१८. कक्ष अधिकारी (व्यय-७) / (वित्तीय सुधारणा-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९.निवड नस्ती / पोल-३. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


